RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक ४ ९ ]] 


गुरुवार, सप्टेंबर ७, २०१७ / भाद्र १६ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक 

जाहीर प्रकटन 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 

क्रमांक नरवि / कलम-३७ / २५ ९ 
शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १११६ /सीआर-१४० ( अ) / २०१६ / नवि -९, दिनांक ९ जानेवारी २०१७, एम-७८ अन्वये नाशिक 
महानगरपालिका नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली आणि सिडको नियोजन प्राधिकरण दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अधिसूचनेनुसार नाशिक महानगरपालिकेकडेनियोजन प्राधिकरण म्हणून हस्तांतरित करण्यात आलेले असून सिडको नियोजन प्राधिकरणाकरिता 
शासनाने यापूर्वीच विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केलेली आहे . उक्त दोन्ही नियमावलीतील तरतुदीनुसार मंजूर केलेली आहे. उक्त दोन्ही 
नियमावलीतील तरतुदीनुसार मंजूर अभिन्यासांतील खुल्या जागेत क्लब हाऊस, व्यायाम शाळा, खेळा संबंधित बांधकामे योग सेंटर , जलतरण 
तलाव इत्यादी वापराची बांधकामे खुल्या जागेत अनुज्ञेय आहेत . परंतु मंजूर अभिन्यांसातील खुल्या जागेत धार्मिक स्थळ या वापराचे बांधकाम 
अनुज्ञेय नाही. धार्मिक स्थळाचे बांधकाम मंजूर अभिन्यांसातील खुल्या जागेत अनुज्ञेय करणेसाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करणेसाठी 
मा . महासभेने ठराव क्रमांक ८५५, दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. 

मा . महासभेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार नियोजित फेरबदल दर्शविणारा तक्ता. 
मंजुर विकास योजना, नाशिक महानगरपालिका 

नियोजित फेरबदल प्रस्ताव 
१. मनपा शासनाने नाशिक महानगरपालिकेसाठी नवीन विकास नियंत्रण शासनाने नाशिक महानगरपालिकेसाठी नवीन विकास नियंत्रण 

व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर केलेली आहे . सदर व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर केलेली आहे . सदर 
नियमावलीतील नियम क्रमांक १३.३.८ ( २ ) मधील नियमावलीतील नियम क्रमांक १३.३.८ ( २ ) मधील 
तरतुदीनुसार मंजूर अभिन्यासांतील खुल्या जागेत पॅव्हेलियम , तरतुदीनुसार मंजूर अभिन्यासांतील खुल्या जागेत धार्मिक 
व्यायामशाळा , क्लब हाऊस , विपश्यना व योगा सेंटर , स्थळ या वापराचे बांधकाम इतर वापर जसे पॅव्हेलियम , 
संगोपन केंद्र, बालवाडी, लायब्ररी, पाण्याची टाकी , हेल्थ व्यायामशाळा , क्लब हाऊस , विपश्यना व योगा सेंटर , 
आऊट पोस्ट व इतर खेळासंबंधित बाबींसह अनुज्ञेय संगोपन केंद्र, बालवाडी , लायब्ररी , पाण्याची टाकी , हेल्थ 

आऊट पोस्ट व इतर खेळासंबधित बाबींसह अनुज्ञेय 

आहेत . 
२. सिडको शासनाने सिडको नियोजन प्राधिकरणाकरिता विकास नियंत्रण शासनाने सिडको नियोजन प्राधिकरणाकरिता विकास नियंत्रण 

नियमावली मंजूर केलेली आहे. सदर नियमावलीतील नियमावली मंजूर केलेली आहे. सदर नियमावलीतील 
नियम क्रमांक १३.३.१.३ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार खुल्या नियम क्रमांक १३.३.१.३ ( २) मधील तरतुदीनुसार खुल्या 
जागेत पॅव्हेलियम , व्यायामशाळा, संगोपन केंद्र , बालवाडी, जागेत धार्मिक स्थळ या वापराचे बांधकाम इतर वापर जसे 
लायब्ररी व इतर खेळासंबंधित इत्यादी बाबींसह अनुज्ञेय पॅव्हेलियम , व्यायामशाळा , क्लब हाऊस, विपश्यना व 
आहेत . 

योगा सेंटर, संगोपन केंद्र, बालवाडी, लायब्ररी, पाण्याची 
टाकी, हेल्थ आऊट पोस्ट व इतर खेळासंबंधित बाबींसह 
अनुज्ञेय असेल . 


अ.क्र . 


आहेत . 


भाग दोन - ७७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , सप्टेंबर ७, २०१७ / भाद्र १६, शके १९ ३ ९ 
उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या विकास नियंत्रण नियमावलीची प्रत नाशिक महानगरपालिकेच्या सहायक संचालक , नगररचना 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी व वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ व निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आलेली आहे . उक्त प्रस्तावित 
फेर बदलांसंदर्भात नागरिकांच्या हरकती / सूचना असतील तर त्यांनी ही नोटीस / सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेचे 
तारखेपासून ३० ( तीस) दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका यांचे नावे नगररचना विभाग, तिसरा मजला, राजीव 
गांधी भवन, शरणपूर रोड , नाशिक ४२२ ००२ येथे सादर कराव्यात . सदर हरकती/ सूचनांचा विचार करून शासनास फेरबदलांबाबत अंतिम 
मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला जाईल. मुदतीनंतर येणाऱ्या हरकती/ सूचनांचा विचार केला जाणार नाही , याची नोंद घ्यावी. 


नाशिक , 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ . 


आकाश बागुल , 
सहायक संचालक , नगररचना , 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक . 


अभिषेक 

कृष्णा, 

आयुक्त 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ७, २०१७ / भाद्र १६, शके १ ९ ३ ९ 


3 


NASHIK MUNICIPAL CORPORATION , NASHIK 

Public Notice 
[Under section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ] 

No. T.P./Section 37 ( 1 )/ 259 
Whereas, Government of Maharashtra vide its Notification No. TPS.1116 / C.R.140 ( A )/ 2016 / 
UD - 9 , dated 9th January 2017 at M - 78 , sanctioned the Development Control and Promotion 
Regulations for Nashik Municipal Corporation under section 31 ( 1) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 and General Development Control Regulations for Notified Areas of 
New Towns , CIDCO , Nashik (hereinafter referred to as the said Regulations ). 

As per Rule No. 13.3.8 ( 1 ) and ( 2 ) of the said Regulations; construction of religious structure 
is not allowed in open space of the sanctioned Layout . The General Body of Nashik Municipal 
Corporation had sanctioned Resolution No. 855 , dated 8th December 2016 and given approval for 
regularization of religious structures in Open Spaces of sanctioned Layouts as per rules and 
regulation and given approval to submit proposal to Government regarding same after following 
the due procedure as per Rules . 

Details of proposed Modification 


Sr. No. 


Proposal of the said Regulations 


Proposal Modification 


1. NMC 


As per 

Rule No. 13.3.8 ( 1 ) and ( 2 ) of the 
said Regulations ; construction of 
Religious structure is not allowed in 
open space of the sanctioned Layout. 


In Rule No. 13.3.8 ( 1 ) and ( 2 ) of the said 
Regulations ; construction of Religious 
is also allowed in the open space of the 
Sanctioned layout to the extent of 10 % 
of the area of open space along with 
permissible users as mentioned in the 
above rule . 


2. CIDCO As per Rule No. 13.3.1.3 ( ii ) of the said 

Regulations; construction of Religious 
structure is not allowed in open space 
of the sanctioned layout. 


In Rule No. 13.3.1.3 ( ii) of the said 
Regulations; construction of Religious 
structure is also allowed in the open 
space of the Sanctioned Layout, to the 
extent of 10 % of the area of open space 
along with permissible users 
mentioned in the above rule . 


as 


The copy of the above mentioned modification is kept open for information and inspection of 
public in the office of the Town Planning Department of Nashik Municipal Corporation , 3rd Floor , 
Rajiv Gandhi Bhavan , Sharanpur Road , Nashik 422 002 during office hours on all working days . 
Suggestions and objections are invited from the interested public within 30 days from the date of 
publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette which should be addressed to 
the Commissioner, Nashik Municipal Corporation , Nashik in writing. 

Suggestions and objections received within the said period will be considered before 
submitting the proposal to the Government for approval. Suggestions and objections received 
after the said period will not be considered by the Corporation . 


Nashik , 
dated 24th August 2017 . 


AAKASH BAGUL , 
Assistant Director of 

Town Planning, 
Nashik Municipal Corporation . 


ABHISHIK KRISHNA , 

Commissioner, 
Nashik Municipal Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


